RNINo . MAHBIL / 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक 


विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - १८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ - १८, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे २३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


, 


एप्रिल २०१९ 


, 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 
जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश जारी करणेबाबत पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३) अन्वये 

पत्र , दिनांक १६ 

अन्वये विनंती केली आहे व तशी माझी 

खात्री झालेवरून मी , राहुल द्विवेदी, जिल्हादंडाधिकारी , अहमदनगर , 
आदेश 

मला मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) ( ३) नुसार प्राप्त 
क्रमांक डीसी/ कार्या ९ - ब-१/ ८२० / २०१९.- पोलीस अधीक्षक , 

झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात 

नमूद 

केलेल्या कालावधीत 
अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ ३३७६/ 

व ठिकाणी कोणाही इसमास खालील कृत्ये सक्षम अधिकाऱ्यांच्या 
२०१९, दिनांक १६ एप्रिल २०१९ चे पत्रानुसार लोकसभा निवडणूक , 

पूर्वपरवानगीशिवाय करण्यास मनाई करीत आहे : 
२०१९ निवडणूक आचारसंहिता लागू झालेली असून विविध पक्ष, संघटना 
यांचे लोकसभा प्रचाराचे रॅली , सभा यांसारखे कार्यक्रम चालू आहेत . 

( अ) शस्त्रे, काठ्या, सोटे , तलवारी , भाले, सुरे , बंदुका , दंडे अगर 
निवडणुकीचे अनुषंगाने सर्व राजकीय पक्षांकडून आपली राजकीय ताकद 

लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल , अशी कोणतीही 
दाखविण्याचे उद्देशाने वेगवेगळे कार्यक्रम हाती घेतले असून त्यास मोठ्या वस्तू बरोबर नेणे ; 
प्रमाणात कार्यकर्ते उपस्थित राहात आहेत . तसेच दिनांक १७ एप्रिल 

( ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाचीकिंवा 
२०१ ९ रोजी महावीर जयंती असून जैन धर्मीयांचेवतीने अहमदनगर फेकावयाची उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे 
शहरात तसेच जिल्ह्यामध्ये विविध ठिकाणी जयंती मोठ्या उत्साहाने 

किंवा जमा करणे 
साजरी होणार असून त्या निमित्ताने मिरवणुका काढण्यात येणार आहेत . 

( क ) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 
तसेच दिनांक २३ एप्रिल २०१९ रोजी अहमदनगर लोकसभा निवडणूक 
मतदान होणार असून दिनांक २९ एप्रिल २०१९ रोजीशिर्डी लोकसभा 
मतदान होणार आहे, याबाबत कळविले आहे . 

( ड ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ जवळ बाळगणे 

किंवा तयार करणे ; 
वरील पार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही, म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण ( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे , गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे, ध्वनिवर्धक 
निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या 

किंवा ध्वनिक्षेपक यांसारखे मानवी आवाजाचे वर्धन करणारा किंवा तो 
हद्दीत मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) (३) चे प्रतिबंधात्मक जसाच्या तसा ऐकवणारा उपकरणसंच वापरणे किंवा वाजवणे ; 


3B 


करणे ; 


वि ( एच ) ६५ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


. 


( ई ) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता 
धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे, 
हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर 
वस्तू तयार करणेकिंवा त्यांचा प्रचार करणे 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती यु. एस . नंदेश्वर ह्या दिनांक 
११ फेब्रुवारी २०१ ९ ते १४ फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीत रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या 
[ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २), 
टीप -२ अन्वये]. 


( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस , मिरवणुका काढणेस, पाचपेक्षा जास्त 
व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे . 


श्रीमती यु . एस . नंदेश्वर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस. सी . 
खटी, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे. 


वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत. 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना , ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे , तसेच ज्या 
व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे 
आवश्यक आहे . 


नाशिक , ४ फेब्रुवारी २०१९ . 


आदेश 


( ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ , 
लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम. 


( क ) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित प्रभारी 
पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रीतसर परवानगी 


क्रमांक आस्था/ रजा/ १२२५ / २०१ ९.- श्री . एस . जी . लांडगे , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, मालेगाव यांना दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१९ ते 
१३ फेब्रुवारी २०१ ९ पावेतो एकूण ३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
१४ फेब्रुवारी २०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 


घेतली आहे, अशा व्यक्ती . 


प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत 
दिनांक १७ एप्रिल २०१९ रोजीचे ००.०० वाजलेपासून ते दिनांक 
३० एप्रिल २०१ ९ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील. 


प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक १६ एप्रिल २०१९ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . जी . लांडगे हे दिनांक 
११ फेब्रुवारी २०१ ९ ते १३ फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , मालेगाव या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते [ महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( वेतन) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ (२) , टीप -२ अन्वये]. 


राहुल द्विवेदी , 


जिल्हादंडाधिकारी , 


अहमदनगर . 


अहमदनगर , १६ एप्रिल २०१ ९. 


. 


२ 


- 


श्री . एस . जी . लांडगे यांचे न्यायालयाचादिनांक ८ फेब्रुवारी २०१९ 
चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१९ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतोचा कार्यभार श्रीमती एम. डी . कांबळे , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , मालेगाव , तसेच दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१९ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतोचा कार्यभार श्री. ए. के. देशमुख, सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर, मालेगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


क्रमांक आस्था/ रजा/ ११६ ९/ २०१९.- श्रीमती यु. एस . नंदेश्वर , 
जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक यांना दिनांक 
११ फेब्रुवारी २०१९ ते १३ फेब्रुवारी २०१९ पावेतो एकूण ३ (तीन ) 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१ ९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१ ९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


रविंद्र म . जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नाशिक . 


नाशिक , ६ फेब्रुवारी २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ - १८, शके १९ ४१ 


३ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


वाचावे- (१ ) इकडील आदेश क्रमांक डीसी/कार्या- ९- क / २०८ ९/ १ ९९ ३, दिनांक ३० नोव्हेंबर १९९ ३ 

( २) मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक पणन-५/ कृउबास/निवडणूक / आ. बा. बं /प्र. क्र . २५/ २०१९/१३१०, 

दिनांक ३ एप्रिल २०१ ९ . 


( ३ ) इकडील पत्र क्रमांक निवडणूक / कायदा व सुव्यवस्था/६०/ २०१९ , दिनांक ५ एप्रिल २०१९ . 


( ४ ) मार्केट अॅण्ड फेअर अॅक्ट , १८६२ चे कलम-३, ४, ५, ७. 


आदेश 


क्रमांक डीसी/ लोकसभा निवडणूक / ७२ / २०१९.-- ज्याअर्थी, भारत निवडणूक आयोग यांचेकडील लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक , २०१९ 
कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. सदर निवडणुकीच्या अनुषंगाने दिनांक १० मार्च २०१९ रोजी पासून आदर्श आचारसंहितेची तत्काळ प्रभावाने 
अंमलबजावणी सुरू झालेली आहे. त्यानुसार अहमदनगर जिल्ह्यात दिनांक २३ एप्रिल २०१ ९ रोजी ३७- अहमदनगर व दिनांक २९ एप्रिल २०१९ रोजी 
३८ -शिर्डी( अ. जा . ) लोकसभा मतदार संघात प्रत्यक्ष मतदान होणार आहे. तरी सदर दिवशी येणारा बाजार बंद ठेवण्याची मार्केट अॅन्ड फेअर अॅक्ट, 
१८६२ चे कलम ३, ४ , ५ अन्वये इकडील संदर्भीय आदेश क्रमांक डीसी/ कार्या- ९क/ २०८ ९ / १ ९९ ३ , दिनांक ३० नोव्हेंबर १ ९९ ३ अन्वये 
मा . जिल्हादंडाधिकारी यांचे अधिकार यापूर्वीच उपविभागीय दंडाधिकारी यांना प्रदान करणेत आले आहेत . तसेच दिनांक १५ ऑगस्ट २०१३ पासून 
जिल्ह्यातील उपविभागीय दंडाधिकारी यांची पदे वाढल्यामुळे अहमदनगर जिल्ह्यात पूर्वी असलेल्या चार उपविभागीय दंडाधिकारी यांचेकार्यालये व 
नव्याने अस्तित्त्वात आलेली तीन उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालये अशा एकूण ७ उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालये अस्तित्वात आली आहेत. 

आणि ज्याअर्थी, मा. पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ३ एप्रिल २०१९ रोजीचेपत्रान्वये राज्यातील लोकसभा सार्वत्रिक 
निवडणूक कार्यक्रम , २०१९ प्रक्रिया सुरू झाली असून दिनांक ११, १८ , २३ व २९ एप्रिल २०१९ रोजी मतदान होणार आहे. सदर दिनांकाचेदिवशी 
जिल्ह्यातील तालुक्यात / गावात भरणारे आठवडा बाजार , तसेच बाजार जत्रा यामुळे मतदान कामामध्ये कोणताही व्यत्यय येऊ नये आणि कायदा व 
सुव्यवस्था अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने, मतदानाच्या दृष्टीने मतदानाचेदिवशी बंद ठेवणे अथवा पुढे ढकलणे आवश्यक असलेने मार्केट अॅन्ड फेअर 
अॅक्ट, १८६२ चे कलम ५ अन्वये पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक दिनांकाचे 
दिवशी तालुक्यातील / गावातील भरणारे आठवडे बाजार / बाजार जत्रा बंद ठेवण्यास अथवा पुढे ढकलण्यास या कार्यालयाची हरकत नाही असे नमूद 
केले आहे. 


३ 


. 


५ 


- 


त्याअर्थी, अहमदनगर जिल्ह्यात दिनांक २३ एप्रिल २०१९ रोजी ३७- अहमदनगर व दिनांक २९ एप्रिल २०१ ९ रोजी ३८ -शिर्डी ( अ. जा .) 
लोकसभा मतदार संघात प्रत्यक्ष मतदान होणार असलेने त्या दिवशी येणारे बाजार व यात्राबाबतची माहिती इकडील संदर्भीय पत्र , दिनांक ५ एप्रिल 
२०१९ अन्वये सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी यांचेकडून मागविणेत आली असता सर्व उपविभागामधील कार्यक्षेत्रात खालीलप्रमाणे बाजार व जत्रा येतात . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . लोकसभा मतदार 


उपविभागाचे नाव 


बाजार असलेल्या 


मतदान 


कार्यक्षेत्रातील 
तालुके 


जत्रा / यात्रा 
असलेल्या 


संघाचे नाव 


गावाचे नाव 


दिनांक 


गावाचे नाव 


१ 


२ 


w 


३ 


४ 


५ 


७ 


उपविभागीय दंडाधिकारी , नगर 


नगर 


२३ एप्रिल २०१९ 


१ ३७-- अहमदनगर 

लोकसभा मतदार 
संघ 


नगर शहर, पोखर्डी, 
खोसपुरी , खंडाळा 


आठवड , 
शिराढोण 


भाग, नगर 


, 


निरंक 


२३ एप्रिल २०१९ 


नेवासा माळीचिंचोरा , 

माळीचिंचोरा, भेंडा बु || , 
माका, सलाबतपूर 


२ 


पारगाव सुद्रिक 


२३ एप्रिल २०१९ 


उपविभागीय दंडाधिकारी, 
श्रीगोंदा- पारनेर भाग , अहमदनगर 


श्रीगोंदा मांडवगण , चिंभळे , देव 

दैठण , अजनुज 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


परिशिष्ट --चालू 


w 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


७ 


निरंक 


२३ एप्रिल २०१९ 


२ ३७ -- अहमदनगर 

लोकसभा मतदार 


उपविभागीय दंडाधिकारी , 
श्रीगोंदा - पारनेर भाग , अहमदनगर 


पारनेर टाकळी ढोकेश्वर , 

निघोज , दैठणे गुंजाळ 


संघ -- चालू 


कर्जत 


राशीन 


निरंक 


२३ एप्रिल २०१९ 


उपविभागीय दंडाधिकारी , कर्जत 

कर्जत 


भाग , 


जामखेड पिंपरखेड , जातेगाव 


फक्राबाद , धानोरा , २३ एप्रिल २०१९ 
वंजारवाडी 


४ 


पाथर्डी करंजी 


निरंक 


२३ एप्रिल २०१ ९ 


उपविभागीय दंडाधिकारी , पाथर्डी 

पाथर्डी 


भाग , 


शेवगाव 


खानापूर , 

आव्हाणे 


बु ।। 


प्रभूवडगाव 


२३ एप्रिल २०१९ 


राहुरी म्हैसगाव, ब्राह्मणी, गुहा, राहुरी बु ।। 


२३ एप्रिल २०१९ 


उपविभागीय दंडाधिकारी , 
श्रीरामपूर भाग , श्रीरामपूर 


सात्रळ 


५ 


३८ --शिर्डी 


फत्याबाद 


२ ९ एप्रिल २०१९ 


श्रीरामपूर मालुंजा, टाकळीभान, 

भोकर 


उपविभागीय दंडाधिकारी, 
लोकसभा मतदार श्रीरामपूर भाग , श्रीरामपूर 
संघ 

उपविभागीय दंडाधिकारी, 

संगमनेर 


w 


संगमनेर आश्वी बु ।। 


२९ एप्रिल २०१९ 


शेडगाव , 
पिंपरणे 


संगमनेर भाग , 


निरंक 


२९ एप्रिल २०१९ 


अकोले राजूर , विरगाव , केळी 

रुह्मणवाडी 


( ७ 


राहाता 


पिंप्री निर्मळ , पुणतांबा 


निरंक 


२९ एप्रिल २०१९ 


उपविभागीय दंडाधिकारी, शिर्डी 

शिर्डी 


भाग , 


निरंक 


२९ एप्रिल २०१९ 


कोपरगाव कोपरगाव नगरपरिषद 

हद्द ( शहर ) 


आणि त्याअर्थी, सर्व उपविभागनिहाय प्राप्त झालेल्या अहवालावरून व पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील संदर्भीय पत्रावरून 
मतदान प्रक्रिया सुरळीत पार पाडावी व कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून मी, राहुल द्विवेदी , जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर मला 
मार्केट अॅन्ड फेअर अॅक्ट , १८६२ चे कलम ७ ( अ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून कलम ३ , ४, ५ चे तरतुदींनुसार आदेशित 
करतो की , अहमदनगर जिल्ह्यातील स्थळसीमेच्या हद्दीत वरील 

नमूद गावांतील दिनांक 

२३ एप्रिल २०१९ रोजी व दिनांक २९ एप्रिल २०१ ९ रोजी 
मतदानाचे दिवशी असणारे आठवडे बाजार , बाजार भरविण्यास मनाई करणेत येत आहे. तसेच वरील नमूद गावांतील दिनांक 

२३ एप्रिल २०१ ९ 

रोजी 
व दिनांक २ ९ एप्रिल २०१९ रोजी मतदानाचेदिवशी असणाऱ्या यात्रा, जत्रा पुढे ढकलण्यात याव्यात . 
प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक १६ एप्रिल २०१९ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 

राहुल द्विवेदी, 
जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर . 


अहमदनगर , 


१६ 

एप्रिल २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ - १८, शके १ ९ ४१ 


५ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक बी -२ / एमएच-२४८३/ २५८६/ सन २०१८.- श्री . पुष्कर हेमाद्री 
जोशी, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, धडगाव यांना दिनांक १७ डिसेंबर २०१८ व दिनांक १८ डिसेंबर 
२०१८ पावेतो अशी एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक 
१५ डिसेंबर २०१८ कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १ ९ डिसेंबर 
२०१८ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोची (दिनांक १६ डिसेंबर २०१८ 
रविवार सुटीसह ) मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीस याद्वारे मंजुरी 
देण्यात येत आहे. 


श्री . गुलाबराव हिलाल पाटील , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार 
यांनी रजेवरून परत आल्यानंतर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र 
असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र दिनांक 
३१ डिसेंबर २०१८ रोजी सादर केले आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . गुलाबराव हिलाल 
पाटील, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
नंदुरबर , 

२०१८ . 


३१ डिसेंबर 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पुष्कर हेमाद्री जोशी यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , धडगाव या 
पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धडगाव 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


, 


क्रमांक बी -२/ एमएचएनबी-०५/ २६ ९ / ५२/ सन २०१९.- श्री . वामन 
जयवंतराव दैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , शहादा, जिल्हा 
नंदुरबार यांना दिनांक ७ जानेवारी २०१९ ते दिनांक ११ जानेवारी 
२०१९ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक 

३० 

सप्टेंबर 
रविवारची सुट्टी उपभोगण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


२०१८ रोजी 


श्री . पुष्कर हेमाद्री जोशी , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धडगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए . आर . शेन्डगे, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शहादा यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम , १९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पुष्कर हेमाद्री जोशी , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धडगाव 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धडगाव 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
नंदुरबर , १४ डिसेंबर २०१८ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . वामन जयवंतराव दैठणकर यांना 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , शहादा, जिल्हा नंदुरबार या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , शहादा, जिल्हा नंदुरबार या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


श्री . वामन जयवंतराव दैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
शहादा, जिल्हा नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एल. डी . गायकवाड, दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यांनी सांभाळावा. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. वामन जयवंतराव दैठणकर , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, शहादा, जिल्हा नंदुरबार हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, शहादा , जिल्हा नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते. 


, 


२ ९ डिसेंबर 


क्रमांक बी -२/ एमएच-११६९ / २७१४/ सन २०१८.- श्री . गुलाबराव 
हिलाल पाटील , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांना दिनांक 
२७ डिसेंबर २०१८ ते दिनांक 

२०१८ पावेतो अशी 

एकूण 
दिवसांच्या परिवर्तित रजेस याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . गुलाबराव हिलाल पाटील यांना मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी,नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार या 
पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


به 


नंदुरबर , ५ जानेवारी २०१९ . 


आदेश 


श्री . गुलाबराव हिलाल पाटील , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 

नंदुरबार 
यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एल . डी . गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार 
यांनी सांभाळावा. 


क्रमांक बी -२/ जिविसेप्रा/ ५३ / सन २०१ ९.- श्री . सतीष तुकारामजी 
मलीये, सदस्य / सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नंदुरबार यांना 
दिनांक २८ जानेवारी २०१ ९ ते दिनांक २ फेब्रुवारी २०१९ पावेतो अशी 
एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक २६ जानेवारी 


२०१९ रोजीच्या 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


३ 


, 


प्रजासत्ताक दिन सोहळा समाप्तीनंतरपासून ते दिनांक ३ फेब्रुवारी 
२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोची (दिनांक २७ जानेवारी २०१९ 
रविवार सुट्टीसह) मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आली 


- 


श्री . आण्णासाहेब जगन्नाथ गिहे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांनी रजेवरून परत आल्यानंतर 
ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे 
स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केले आहे . 


आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आण्णासाहेब जगन्नाथ 
गिहे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
दोंडाईचा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते 
तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
दोंडाईचा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


धुळे , १ जानेवारी २०१९. 


१ 


रजेवरून परत आल्यावर श्री. सतीष तुकारामजी मलीये यांना सदस्य / 
सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सदस्य / सचिव , 
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण ,नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . सतीष तुकारामजी मलीये, सदस्य / सचिव , जिल्हा विधी सेवा 
प्राधिकरण , नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . एल . डी . गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, नंदुरबार यांच्याकडेस ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सतीष तुकारामजी 
मलीये, सदस्य/ सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नंदुरबार हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते सदस्य/ 
सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नंदुरबार या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

प्रमोद एस . तरारे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 
नंदुरबर , ५ जानेवारी २०१ ९. 


आदेश 


३ 


. 


६ 


क्रमांक बी -२ / १५/ सन २०१९.- श्री . राजेश त्रिंबकराव नागरे , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक ३ जानेवारी २०१९ ते 
दिनांक ५ जानेवारी २०१ ९ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक ६ जानेवारी २०१९ ( रविवार) रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक २ जानेवारी २०१ ९ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ७ जानेवारी २०१९ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . राजेश त्रिंबकराव नागरे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


- 


आदेश 


, 


, 


क्रमांक बी -२/ १४ / सन २०१ ९.- श्री . आण्णासाहेब जगन्नाथ गिहे , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा 
यांना दिनांक २६ डिसेंबर २०१८ व दिनांक 

२०१८ व दिनांक २७ डिसेंबर २०१८ पावेतो 
अशी एकूण २ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे मंजुर करण्यात येत 
आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . आण्णासाहेब जगन्नाथ गि -हे यांना 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, दोंडाईचा 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . आण्णासाहेब जगन्नाथ गिहे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे 
कालावधीतील त्यांचे पदाचा व त्यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला श्री . डी . 
आर . पठाण, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . अरविंद 
साहेबराव पंडागळे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, शिरपूर यांनी सांभाळला होता . 


श्री . राजेश त्रिंबकराव नागरे , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे 
यांचेदिनांक २ जानेवारी २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक ३ जानेवारी २०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपावेतोचे 
अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती 
अर्चना श्रीपत नलगे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, धुळे 
यांचेकडेस व दिनांक ३ जानेवारी २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक ७ जानेवारी २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३ ९ 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . राजेश त्रिंबकराव नागरे , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे , १ जानेवारी २०१ ९. 


खालील 


- 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , शके १ ९ ४१ 


७ 


आदेश 


वरीलप्रमाणे दिनांक २ जानेवारी २०१ ९ व दिनांक ३ जानेवारी 
२०१९ अशी एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा त्यांचे रजेचे खाती जमा 
करण्यात यावी. 


, 


धुळे , २ जानेवारी २०१ ९. 


क्रमांक बी -१/ ६२/ सन २०१९.- श्रीमती करूणा राजकुमार राजपूत , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक १४ जानेवारी 
२०१९ ते दिनांक १७ जानेवारी २०१ ९ पावेतो अशी 

पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक १२ जानेवारी २०१९ ( दुसरा शनिवार ) व दिनांक 
१३ जानेवारी २०१ ९ (रविवार) रोजीचेसुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ११ जानेवारी २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक १८ जानेवारी २०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


आदेश 


, 


ते 


१७ 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती करूणा राजकुमार राजपूत यांना 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक बी -२/ ११९ / सन २०१९.- धुळे जिल्हा न्यायालयाचा कार्यालयीन 
आदेश पृष्ठांकन क्रमांक बी -१/ ६२/ २०१९ , दिनांक ३ जानेवारी २०१९ 
अन्वये श्रीमती के. आर . राजपूत , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , धुळे यांना दिनांक १४ जानेवारी २०१९ जानेवारी 

२०१ ९ 
पावेतो एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १२ जानेवारी २०१९ 
( दुसरा शनिवार ) व दिनांक १३ जानेवारी २०१९ ( रविवार ) रोजीचे 
सुट्टीस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . तसेच दिनांक ११ जानेवारी 
२०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १८ जानेवारी 
२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


, 


श्रीमती करूणा राजकुमार राजपूत , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती अर्चना श्रीपत नलगे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडेस यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे. 


, 


, 


- 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३ ९ 

खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती करूणा राजकुमार 
राजपूत , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


, 


श्रीमती के . आर. राजपूत , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती ए. एस . नलगे , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , धुळे यांचेकडेस यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे. 

तथापि , धुळे जिल्हा न्यायालयाचा कार्यालयीन आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 
बी -२/ आस्था/ १३६/ २०१९, दिनांक ४ जानेवारी २०१९ अन्वये श्रीमती ए. 
एस . नलगे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे ह्या दिनांक 
१२ जानेवारी २०१ ९ व दिनांक १३ जानेवारी २०१९ रोजी महाराष्ट्र 
न्यायिक अकादमी, उत्थान , जिल्हा ठाणे येथे दोन दिवसांच्या कार्यशाळेस 
जात असल्याने श्रीमती के. आर. राजपूत , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . एच. गरड , ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांनी सांभाळावा. 

मंगला ज . धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 


धुळे , ३ जानेवारी २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक बी -१ / ४२/ सन २०१९.- धुळे जिल्हा न्यायालयाचा कार्यालयीन 
आदेश पृष्ठांकन क्रमांक बी -२/ ५९९ १/ २०१८ , दिनांक १८ डिसेंबर 
२०१८ अन्वये श्री . जे . ए. शेख, सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, 
धुळे यांना दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ ते ३ जानेवारी २०१९ पावेतो 
एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात आलेली होती. 


धुळे , ५ जानेवारी २०१९. 


जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


तथापि , श्री . जे. ए. शेख , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , धुळे 
यांनी त्यांना मंजूर करण्यात आलेली दिनांक २ जानेवारी २०१९ व 
दिनांक ३ जानेवारी २०१ ९ अशी एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा रद्द 
होऊन मिळावी म्हणून विनंती अर्ज सादर केल्याने, त्यांना मंजूर करण्यात 
आलेली दिनांक २ जानेवारी २०१ ९ व दिनांक ३ जानेवारी २०१९ अशी 
एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे . 


क्रमांक एएनआर/ जीएनएल / ओ /४५६५/ ९ ०६७/ सन २०१८.- मी , 
दिग्विजय आहेर , जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , अहमदनगर 
या प्रमाणपत्राद्वारे असे जाहीर करतो की , साई समर्थ मल्टीपर्पज 
को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड , रांजणी , तालुका-जिल्हा 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
मधील ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम क्रमांक २४) 
कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक एनएनआर/ जीएनएल/ ओ/ ४५६५ / सन २०१८, दिनांक ५ ऑक्टोबर 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम १० ( १) अन्वये या संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारी संस्था 
असे आहे. 


२०१८ असा आहे. 


अहमदनगर , १२ 

डिसेंबर 


२०१८ . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम १० ( १) अन्वये या संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था 
असे आहे. 


आदेश 


अहमदनगर , ५ ऑक्टोबर २०१८ . 


क्रमांक एएनआर/ जीएनएल / सी / ५०३१/ १०० ९ ४/ सन २०१८.- मी , 
दिग्विजय आहेर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अहमदनगर 
या प्रमाणपत्राद्वारे असे जाहीर करतो की , भारतीयम् मल्टीपर्पज 
को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी मर्यादित , दरेवाडी , तालुका नगर , जिल्हा 
अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम क्रमांक २४) 
कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक एनएनआर/ जीएनएल/ सी / ५०३१/ सन २०१८, दिनांक २७ डिसेंबर 


आदेश 


२०१८ असा आहे. 


, 


क्रमांक एएनआर/ जीएनएल/ ओ / ५०२३ /९ १३४/ सन २०१८.- मी , 
दिग्विजय आहेर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अहमदनगर 
या प्रमाणपत्राद्वारे असे जाहीर करतो की , नमो मल्टीपर्पज को 

ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड , दिल्लीगेट , अहमदनगर , तालुका 
जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( सन १ ९६१ चा महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम क्रमांक 
२४) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक एनएनआर/ जीएनएल/ सी / ५०२३/ सन २०१८ , दिनांक २२ नोव्हेंबर 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० (१) अन्वये या संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था 
असे आहे. 


२०१८ असा आहे. 


दिग्विजय आहेर , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , अहमदनगर. 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १) अन्वये या संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारी संस्था 
असे आहे . 


अहमदनगर , २७ डिसेंबर २०१८ . 


आदेश 


अहमदनगर , २२ नोव्हेंबर 

२०१८ . 


आदेश 


क्रमांक एएनआर/ जीएनएल / ओ / ५०२५/ ९ ६६३/ सन २०१८.- मी , 
दिग्विजय आहेर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अहमदनगर 
या प्रमाणपत्राद्वारे असे जाहीर करतो की , श्री अंबालिका मल्टीपर्पज 
को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी मर्यादित , भिंगार , तालुका-जिल्हा 
अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
मधील ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम क्रमांक २४) 
कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक एनएनआर/ जीएनएल/ सी/ ५०२५ / सन २०१८, दिनांक १२ डिसेंबर 


क्रमांक वि -४/ एनएसके / एनएसके / जीएनएल /( ओ) / २२६/ १०२०/ सन 
२०१८.- मी , गौतम बलसाणे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नाशिक , अटल सर्वज्ञ बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , 
नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम ९ (१) अन्वये व संस्थेचे कलम १२ (१) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १० ( १) नुसार या संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण 
संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे 
जाहीर करीत आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / जीएनएल /( ओ)/ 
२२६ / सन २०१८ , दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ असा आहे. 


नाशिक , १८ डिसेंबर २०१८ . 


२०१८ असा आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ - १८, शके १९ ४१ 


or 


आदेश 


आदेश 


, 


क्रमांक वि -४/ एनएसके / एनएसके / जीएनएल/( ओ)/ २२५ / ९ ०२२/ सन 
२०१८.- मी , गौतम बलसाणे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नाशिक , सोनयश अटल नावीन्यपूर्ण सहकारी संस्था मर्यादित , 
नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम ९ ( १) अन्वये व संस्थेचे कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १० (१) नुसार या संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण 
संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे 
जाहीर करीत आहे . 


क्रमांक वि -४ / एनएसके / एनएसके / जीएनएल/( ओ)/ २२७/ ९ २५८ / सन 
२०१८.- मी , गौतम बलसाणे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नाशिक , भाग्यलक्ष्मी अटल नावीन्यपूर्ण सहकारी संस्था मर्यादित , 
नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम ९ ( १) अन्वये व संस्थेचे कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १० (१) नुसार या संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण 
संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / जीएनएल /( ओ)/ 
२२७/ सन २०१८ , दिनांक २७ डिसेंबर २०१८ असा आहे. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / जीएनएल /( ओ)/ 
२२५ / सन २०१८ , दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ असा आहे. 


नाशिक, 


१८ डिसेंबर २०१८ . 


गौतम बलसाणे, 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक . 


नाशिक, २७ डिसेंबर २०१८ . 


आदेश 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


, 


क्रमांक वि -४/ एनएसके / एनएसके / जीएनएल /( ओ)/ २२९ / ९ २५६/ सन 
२०१८.- मी , गौतम बलसाणे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नाशिक , अजेय अटल नावीन्यपूर्ण सहकारी संस्था मर्यादित , 
नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , चे 
कलम ९ (१) अन्वये व संस्थेचे कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १० ( १) नुसार या संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण 
संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 


१ ९ ६० 


वाचले.- ( १) चेअरमन/ सेक्रेटरी, उमिया को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 

सोसायटी लिमिटेड , नाशिकरोड , नाशिक या संस्थेचा 
विनंती अर्ज . 


- 


( २) या कार्यालयाकडील अंतरिम आदेश, दिनांक ६ डिसेंबर 


२०१८ . 


चे कलम 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके / जीएनएल/( ओ )/ 
२२ ९ / सन २०१८ , दिनांक २७ डिसेंबर २०१८ असा आहे . 


( ३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० 
१०२ मधील तरतूद . 


नाशिक , 


आदेश 


२७ 

डिसेंबर 


२०१८ . 


आदेश 


क्रमांक वि -१/ हौसो ./ उमिया / क . १०२/ अंतिम आदेश/ ८६/ सन 
२०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ 
( २) मधील तरतुदी विचारात घेऊन मी , डॉ . प्रिया दळणर , उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक तालुका, नाशिक या आदेशान्वये उमिया 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, नाशिकरोड , नाशिक 
या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्याबाबतचा वाचावे क्रमांक १ अन्वये 
दिलेला अंतरिम आदेश या आदेशान्वये कायम करीत आहे . 


क्रमांक वि -४ / एनएसके / एनएसके / जीएनएल/ ( ओ )/ २२८/ ९ २५७/ सन 
२०१८.- मी , गौतम बलसाणे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नाशिक , उज्वला अटल नावीन्यपूर्ण सहकारी संस्था मर्यादित , 
नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम ९ (१) अन्वये व संस्थेचे कलम १२ (१) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १० ( १) नुसार या संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण 
संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ७ जानेवारी २०१ ९ रोजी माझे सही 
व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / जीएनएल/( ओ)/ 
२२८ / सन २०१८ , दिनांक २७ डिसेंबर २०१८ असा आहे . 


डॉ . प्रिया दळणर , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक 

तालुका, 
नाशिक . 


नाशिक , 


२७ डिसेंबर 

२०१८ . 


नाशिक , ७ जानेवारी २०१९ . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


जेजीए/ एएमएल / जीएनएल/ ७३४ / सन २०१८ , दिनांक ६ ऑक्टोबर 
२०१८ असा आहे. 


आदेश 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 


, 


अमळनेर , 


६ 


ऑक्टोबर २०१८ . 


, 


- 


क्रमांक जेजीए/ एएमएल/ जीएनएल / ७३१/ १४२२/ सन २०१८.- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा 
जळगाव याद्वारे अधिसूचित करतात की , वैष्णवी सेवा सहकारी 
संस्था मर्यादित , आर्डी, तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम २४ अन्वये 
नोंदण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / एएमएल/ जीएनएल / 
७३१ / सन २०१८ , दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१८ असा आहे . 


आदेश 


- 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे. 
अमळनेर , ४ ऑक्टोबर २०१८ . 


क्रमांक जेजीए/ एएमएल / जीएनएल/ ७३५ /१४६६/ सन २०१८.- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, अमळनेर , तालुका अमळनेर, जिल्हा 
जळगाव याद्वारे अधिसूचित करतात की , नमो अभिनव सेवा सहकारी 
संस्था मर्यादित , अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९ ( १) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम २४ अन्वये 
नोंदण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ एएमएल/ जीएनएल/ 
७३५ / सन २०१८ , दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८ असा आहे . 


- 


आदेश 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे. 


अमळनेर , 


६ 


ऑक्टोबर 


२०१८ . 


क्रमांक जेजीए/ एएमएल / जीएनएल / ७३३/ १४२४/ सन २०१८.- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा 
जळगाव याद्वारे अधिसूचित करतात की , महेशभाऊ अभिनव सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , ब्राम्हणे , तालुका अमळनेर , जिल्हा 
जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम 
२४ अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ 
एएमएल/ जीएनएल/ ७३३/ सन २०१८ , दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१८ 
असा आहे. 


आदेश 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 


क्रमांक जेजीए/ एएमएल / जीएनएल/ ७३६ / १४७२/ सन २०१८.- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, अमळनेर , तालुका अमळनेर, जिल्हा 
जळगाव याद्वारे अधिसूचित करतात की , उद्यमी महिला अभिनव 
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा 
जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० 
कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम 
२४ अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ 
एएमएल / जीएनएल / ७३६/ सन २०१८ , दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८ 
असा आहे. 


चे 


अमळनेर , ४ ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे. 


- 


क्रमांक जेजीए/ एएमएल / जीएनएल / ७३४/ १४६०/ सन २०१८.- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा 
जळगाव याद्वारे अधिसूचित करतात की , पंडित दिनदयाल उपाध्याय 
अभिनव सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , अमळनेर , तालुका 
जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ 
चा नियम २४ अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक 


अमळनेर , 


अमळनेर , 


६ 


ऑक्टोबर २०१८ . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१ ९ / वैशाख १२ - १८, शके १९ ४१ 


११ 


आदेश 


एएमएल / जीएनएल/ ७४० / सन २०१८ , दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१८ 
असा आहे. 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 


क्रमांक जेजीए/ एएमएल / जीएनएल/ ७३७/ १४७८ / सन २०१८. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर , तालुका अमळनेर , 
जिल्हा जळगाव याद्वारे अधिसूचित करतात की , युवा 

अभिनव सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , निसर्डी, तालुका अमळनेर , जिल्हा 
जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम ९ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम 
२४ अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ 
एएमएल/ जीएनएल/ ७३७/ सन २०१८ , दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८ 
असा आहे. 


अमळनेर , 


७ 


ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 


. 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे. 


क्रमांक जेजीए/ एएमएल/ जीएनएल / ७४१ /१५०२/ सन २०१८.- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, अमळनेर , तालुका अमळनेर, जिल्हा 
जळगाव याद्वारे अधिसूचित करतात की , श्री स्वामी अभिनव सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित, सारबेटे खुर्द, तालुका अमळनेर , जिल्हा 
जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम ९ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम 
२४ अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ 
एएमएल/ जीएनएल / ७४१/ सन २०१८ , दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१८ 
असा आहे. 


अमळनेर , 


६ 


ऑक्टोबर 


२०१८ . 


आदेश 


. 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे. 


क्रमांक जेजीए/ एएमएल/ जीएनएल/ ७३९/ १४ ९ ० / सन २०१८.- सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था , अमळनेर, तालुका अमळनेर , जिल्हा 
जळगाव याद्वारे अधिसूचित करतात की , ताप्ती अभिनव कृषिसेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित, अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा 
जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम 
२४ अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ 
एएमएल / जीएनएल / ७३ ९/ सन २०१८ , दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१८ 
असा आहे . 


अमळनेर , ७ ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 


क्रमांक जेजीए/ एएमएल/ जीएनएल / ७४२/ १५०८ / सन २०१८. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर , तालुका अमळनेर , 
जिल्हा जळगाव याद्वारे अधिसूचित करतात की , कृषिभूषण अभिनव 
कृषिसेवा सहकारी संस्था मर्यादित , अमळनेर , तालुका अमळनेर , 
जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 

१ ९ ६१ 
चा नियम २४ अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक 
जेजीए/ एएमएल/ जीएनएल / ७४२/ सन २०१८ , दिनांक ७ ऑक्टोबर 


अमळनेर , 


७ 


ऑक्टोबर 

२०१८ . 


आदेश 


२०१८ असा आहे. 


क्रमांक जेजीए/ एएमएल/ जीएनएल / ७४०/ १४९ ६ / सन २०१८.- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा 
जळगाव याद्वारे अधिसूचित करतात की , अटल अभिनव औद्योगिक 
सहकारी संस्था मर्यादित , अमळनेर , तालुका अमळनेर, जिल्हा 
जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
कलम ९ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम 
२४ अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे. 


चे 


अमळनेर , ७ ऑक्टोबर २०१८ . 


. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१ ९ / वैशाख १२ - १८, शके १९ ४१ 


आदेश 


एएमएल/ जीएनएल/ ७४५/ सन २०१८ , दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१८ 
असा आहे. 


- 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे. 


- 


क्रमांक जेजीए/ एएमएल / जीएनएल/ ७४३/ १५१४/ सन २०१८.- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा 
जळगाव याद्वारे अधिसूचित करतात की , सिद्धकला अभिनव सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , अमळनेर, तालुका अमळनेर , जिल्हा 
जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम ९ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम 
२४ अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ 
एएमएल / जीएनएल/ ७४३/ सन २०१८ , दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१८ 
असा आहे. 


अमळनेर , 


८ 


ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 


, 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे. 


अमळनेर , ७ ऑक्टोबर २०१८ . 


क्रमांक जेजीए/ एएमएल / जीएनएल/ ७४६/ १५३२/ सन २०१८.- सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था , अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा 
जळगाव याद्वारे अधिसूचित करतात की , व्हिजन महिला अभिनव 
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा 
जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम ९ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम 
२४ अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ 
एएमएल / जीएनएल/ ७४६/ सन २०१८ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ 
असा आहे. 


आदेश 


, 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे. 


क्रमांक जेजीए/ एएमएल/ जीएनएल / ७४४/ १५२०/ सन २०१८.- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, अमळनेर , तालुका अमळनेर, जिल्हा 
जळगाव याद्वारे अधिसूचित करतात की , जय बालवीर अभिनव 
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा 
जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम 
२४ अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ 
एएमएल/ जीएनएल / ७४४ / सन २०१८ , दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१८ 
असा आहे . 


अमळनेर , १० ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 


. 


- 


क्रमांक जेजीए / एएमएल / जीएनएल / ७४७/ १५३८ / सन २०१८. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर, तालुका अमळनेर , 
जिल्हा जळगाव याद्वारे अधिसूचित करतात की , मनुदेवी अभिनव 
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , निंभोरा , तालुका अमळनेर, जिल्हा 
जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम 
२४ अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ 
एएमएल / जीएनएल/ ७४७/ सन २०१८ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ 


अमळनेर , 


७ 


ऑक्टोबर 

२०१८ . 


, 


आदेश 


असा आहे. 


क्रमांक जेजीए / एएमएल / जीएनएल/ १५२६/ १५१४/ सन २०१८. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर , तालुका अमळनेर , 
जिल्हा जळगाव याद्वारे अधिसूचित करतात की , तापी अभिनव सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , डांगर बुद्रुक , तालुका अमळनेर , जिल्हा 
जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
कलम ९ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम 
२४ अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे. 


चे 


अमळनेर , 


१० ऑक्टोबर 


२०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , शके १ ९४१ 


१३ 


आदेश 


संस्था मर्यादित, गुढे, तालुका भडगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ बीजीएन/ जीएनएल/( ओ)/ ११५३/ 
सन २०१८ , दिनांक २८ डिसेंबर २०१८ असा आहे. 


क्रमांक जेजीए/ एएमएल/ जीएनएल / ७४८ / १५४२/ सन २०१८. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, अमळनेर , तालुका अमळनेर , 
जिल्हा जळगाव याद्वारे अधिसूचित करतात की , जिजामाता महिला 
अभिनव सहकारी संस्था मर्यादित , अमळनेर , तालुका अमळनेर , 
जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, 

१ ९ ६१ 
चा नियम २४ अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक 
जेजीए/ एएमएल/ जीएनएल / ७४८ / सन २०१८ , दिनांक १२ ऑक्टोबर 
२०१८ असा आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे. 


. 


विवेक मनोहर जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , भडगाव , 

जल्हा जळगाव . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे. 


भडगाव, २८ डिसेंबर २०१८ . 


अमळनेर , १२ ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 


आदेश 


. 


, 


. 


क्रमांक जेजीए/ एएमएल/ जीएनएल / ७४ ९ / १५५३ / सन २०१८.- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर, तालुका अमळनेर , जिल्हा 
जळगाव याद्वारे अधिसूचित करतात की , रेणुका अभिनव सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , पातोंडा , तालुका अमळनेर , जिल्हा 
जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम 
२४ अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ 
एएमएल / जीएनएल / ७४ ९/ सन २०१८ , दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१८ 
असा आहे . 


क्रमांक एनएसके / सीएचडी/ जीएनएल / ४९९ ८/ ८८३/ सन २०१८. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चांदवड यांनी मुख्यप्रवर्तक महात्मा 
फुले अटल नावीन्यपूर्ण सहकारी संस्था मर्यादित , दुगाव , तालुका 
चांदवड , जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी झाल्याचे व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाचे कलम १२ (१) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० (१ ) नुसार संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे 
करण्यात आल्याचे जाहीर करीत आहे . 


चांदवड , २७ डिसेंबर २०१८ . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 


आदेश 


गुलाब पाटील . 


सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , अमळनेर , 

जिल्हा जळगाव . 


. 


क्रमांक वि -१/ उत्कर्ष मजूर /मध्यं . आदेश /विलोपित/ ८ ९२/ सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
( २) अन्वये प्राप्त विधीशक्तीचा वापर करून मी , सविता प्र . शेळके , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चांदवड , जिल्हा नाशिक उत्कर्ष 
मजूर सहकारी संस्था मर्यादित , चांदवड , तालुका चांदवड , जिल्हा 
नाशिक या संस्थेस दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१५ रोजी देण्यात 
आलेला मध्यंतरीय आदेश या आदेशान्वये विलोपित करीत आहे. 


अमळनेर , १२ ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक २१ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे 
सही -शिक्क्यानिशी दिला असे . 


क्रमांक जेजीए/ बीजीएन/ जीएनएल/( ओ)/ ११५३/ सन २०१८.- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , भडगाव , तालुका भडगाव, जिल्हा जळगाव 
याद्वारे अधिसूचित करतात की , रामचंद्र कृषि व कृषिपूरक सहकारी 


चांदवड , २१ डिसेंबर २०१८ . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , शके १ ९ ४१ 


आदेश 


आदेश 


, 


क्रमांक वि -१ / सप्तशृंगी मजूर / मध्यं . आदेश/विलोपित/ ८ ९३/ सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ ( २) 
अन्वये प्राप्त विधीशक्तीचा वापर करून मी , सविता प्र . शेळके , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चांदवड, जिल्हा नाशिक सप्तशृंगी 
मजूर सहकारी संस्था मर्यादित , आडगाव , तालुका चांदवड , जिल्हा 
नाशिक या संस्थेस दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१५ रोजी देण्यात 
आलेला मध्यंतरीय आदेश या आदेशान्वये विलोपित करीत आहे . 


क्रमांक आस्थापना/ संस्था नोंदणी रद्द आदेश/ कार्यवाही/ ६३ ९ / सन 
२०१८.- मी , विवेक मनोहर जगताप, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , भडगाव , तालुका भडगाव , जिल्हा जळगाव मला प्राप्त 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ मधील 
अधिकारान्वये जेजीए/ बीजीएन / आरएसआर /( आर)/ ११७३ / सन २००३ , 
दिनांक २८ नोव्हेंबर २००३ नोंदणी क्रमांक असलेल्या धन्वंतरी 
नागरी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , भडगाव , 
तालुका भडगाव , जिल्हा जळगाव या सहकारी संस्थेची नोंदणी रद्द 
करण्यात येत आहे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २१ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे 
सही-शिक्क्यानिशी दिला असे . 


चांदवड , २१ डिसेंबर २०१८ . 


या आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्थेचे विसर्जन झालेले असून 
ती निगमनिकाय असल्याचेबंद झालेले आहे. 


आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक २८ डिसेंबर २०१८ रोजी माझ्या 
सही -शिक्क्यानिशी दिला असे. 


क्रमांक वि -१/ गारेक्षनाथ मजूर / मध्यं . आदेश/ विलोपित/ ८ ९ ४/ सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ ( २) 
अन्वये प्राप्त विधीशक्तीचा वापर करून मी , सविता प्र . 

शेळके, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चांदवड , जिल्हा नाशिक गोरक्षनाथ 
दगडखाणकाम मजूर सहकारी संस्था मर्यादित , हट्टी , 

तालुका 
चांदवड , जिल्हा नाशिक या संस्थेस दिनांक 

२६ ऑक्टोबर 

२०१५ 
रोजी देण्यात आलेला मध्यंतरीय आदेश या आदेशान्वये विलोपित 
करीत आहे . 


विवेक जगताप , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, 

भडगाव , 
जिल्हा जळगाव . 


भडगाव , २८ डिसेंबर २०१८ . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २१ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे 
सही-शिक्क्यानिशी दिला असे. 


आदेश 


चांदवड , 


२१ डिसेंबर 

२०१८ . 


आदेश 


चे 


क्रमांक आस्था/ संस्था नोंदणी रद्द आदेश / कलम २१ / १७६ ९ / सन 
२०१८.- मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव मला प्राप्त महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० कलम १० ९ मधील तरतुदींनुसार 
जय भवानी सहकारी गृहतारण संस्था मर्यादित , अमळनेर , तालुका 
अमळनेर , जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण 
झाल्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात 
येत आहे. हा आदेश पारित झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द 
झाली असे समजावे. 


चे 


क्रमांक वि -१/दिगंबर मजूर / मध्यं . आदेश/विलोपित/ ८ ९ ५/ सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० कलम १०२ ( २) 
अन्वये प्राप्त विधीशक्तीचा वापर करून मी , सविता प्र. शेळके , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, चांदवड , जिल्हा नाशिक दिगंबर 
मजूर सहकारी संस्था मर्यादित, डोणगाव , तालुका चांदवड , जिल्हा 
नाशिक या संस्थेस दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१५ रोजी देण्यात 
आलेला मध्यंतरीय आदेश या आदेशान्वये विलोपित करीत आहे . 


, 


सदरचा आदेश आज दिनांक २१ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे 
सही -शिक्क्यानिशी दिला असे. 


सदर आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह 
आज दिनांक २४ डिसेंबर २०१८ रोजी दिला असे. 


सविता प्र . शेळके , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , चांदवड , 

जिल्हा नाशिक . 


गुलाब पाटील, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , अमळनेर , 


, 


, 


जिल्हा जळगाव . 


चांदवड, 


अमळनेर , 


डिसेंबर २०१८ . 


२१ 


२४ 

डिसेंबर 


२०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१ ९ / वैशाख १२ - १८, शके १९ ४१ 


१५ 


आदेश 


सदर आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह 
आज दिनांक २४ डिसेंबर २०१८ रोजी दिला असे . 


अमळनेर , २४ डिसेंबर २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ संस्था नोंदणी रद्द आदेश/ कलम २१ / १७७४/ सन 
२०१८.- मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव मला प्राप्त महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०९ मधील तरतुदींनुसार 
मयुर सहकारी गृहतारण संस्था मर्यादित, कंडारी, तालुका अमळनेर , 
जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत 
आहे . हा आदेश पारित झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द 
झाली असे समजावे . 


क्रमांक आस्था / संस्था नोंदणी रद्द आदेश / कलम २१ / १७८ ९ / सन 
२०१८.- मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव मला प्राप्त महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १० ९ मधील तरतुदींनुसार 
पार्वती महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , अमळनेर , 
तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज 
पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार संस्थेची नोंदणी रद्द 
करण्यात येत आहे. हा आदेश पारित झाल्याचे तारखेपासून संस्था 
नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 


सदर आदेश माझ्या सही -शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह 
आज दिनांक २४ डिसेंबर २०१८ रोजी दिला असे. 


अमळनेर , २४ डिसेंबर २०१८ . 


आदेश 


सदर आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह 
आज दिनांक २४ डिसेंबर २०१८ रोजी दिला असे. 


अमळनेर , २४ डिसेंबर २०१८. 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ संस्था नोंदणी रद्द आदेश / कलम २१ / १७७९ / सन 
२०१८.- मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव मला प्राप्त महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०९ मधील तरतुदींनुसार 
न्यू पटवारी सहकारी गृहतारण संस्था मर्यादित, अमळनेर , तालुका 
अमळनेर , जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण 
झाल्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात 
येत आहे. हा आदेश पारित झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द 
झाली असे समजावे. 


क्रमांक आस्था / संस्था नोंदणी रद्द आदेश/ कलम २१ / १७९ ४ / सन 
२०१८.- मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 
अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव मला प्राप्त महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १० ९ मधील तरतुदींनुसार 
संत कार्तिक महाराज ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , मारवड, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव या अवसायनातील 
संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार संस्थेची 
नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश पारित झाल्याचे तारखेपासून 
संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 


सदर आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह 
आज दिनांक २४ डिसेंबर २०१८ रोजी दिला असे. 


अमळनेर , 


२४ डिसेंबर 


२०१८ . 


आदेश 


सदर आदेश माझ्या सही -शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह 
आज दिनांक २४ डिसेंबर २०१८ रोजी दिला असे. 


अमळनेर , २४ डिसेंबर २०१८ . 


- 


आदेश 


क्रमांक आस्था / संस्था नोंदणी रद्द आदेश/ कलम २१/ १७८४/ सन 
२०१८.- मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव मला प्राप्त महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १० ९ मधील तरतुदींनुसार 
वैभव सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , अमळनेर , तालुका 
अमळनेर , जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण 
झाल्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात 
येत आहे. हा आदेश पारित झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द 
झाली असे समजावे. 


. 


क्रमांक आस्था / संस्था नोंदणी रद्द आदेश/ कलम २१ / १७९९ / सन 
२०१८.- मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव मला प्राप्त महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० कलम १०९ मधील तरतुदींनुसार 
शिवप्रसाद ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , ढेकू 


चे 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


खुर्द , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे 
कामकाज पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार संस्थेची नोंदणी 
रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश पारित झाल्याचे तारखेपासून संस्था 
नोंदणी रद्द झाली असे समजावे . 


सदर आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह 
आज दिनांक २१ डिसेंबर २०१८ रोजी दिला असे . 


गुलाब पाटील . 


सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , अमळनेर , 

जिल्हा जळगाव . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. बी . भिल्लारे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . ए. बी. भिल्लारे, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस. आर. जगताप , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री. ए. बी. भिल्लारे, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

सु . व्यं . माने , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 
अहमदनगर , जानेवारी 

२०१९ . 


अमळनेर , २१ डिसेंबर २०१८ . 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


८ 


क्रमांक एनएसके/ एमएलजी/ आरएसआर /( सीआर)/ ३१७५/ सन 
२०१८.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था, मालेगाव, यांनी मुख्य प्रवर्तक 
सौंदाणे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सौंदाणे , तालुका 
मालेगाव, जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी झाल्याचे व संस्थेचे 
वर्गीकरण कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ 
चा नियम १० (१) नुसार वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था व 
उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती संस्था असे करण्यात 
आल्याचे जाहीर करीत आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एमएलजी/ आरएसआर/ 
४१२८ / सन २०१८ , दिनांक २८ डिसेंबर २०१८ असा आहे . 


संगमेश्वर बदनाळे , 

उपनिबंधक. 
सहकारी संस्था , मालेगाव , 
तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक . 


. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा / १८४/ सन २०१९.- श्री . बी . बी. तोष्णीवाल , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर यांची 
दिनांक २४ डिसेंबर २०१८ ते दिनांक 

ते दिनांक २९ डिसेंबर २०१८ रोजीची 
एकूण ६ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 
आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . बी . बी . तोष्णीवाल यांना तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . बी . बी . तोष्णीवाल , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त न्यायिक कार्यभार श्री . ए. एल . टिकले, जिल्हा न्यायाधीश-१ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नेवासा यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार 
श्री. एस . एम . बोमीडवार, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . बी . बी . तोष्णीवाल , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, श्रीरामपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर 
गेले नसते, तर ते तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
श्रीरामपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , ४ जानेवारी 

२०१९ . 


. 


मालेगाव , 


२८ 


डिसेंबर २०१८ . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


जानेवारी २०१ ९ 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १३ ९/ सन २०१९.- श्री . ए. बी . भिल्लारे, 
जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची 
दिनांक ९ जानेवारी ते दिनांक ११ जानेवारी २०१९ रोजीची 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक ८ जानेवारी २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १४ 
जानेवारी २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , शके १ ९ ४१ 


१७ 


आदेश 


गेले नसते , तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -४ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १४६/ सन २०१ ९.- श्री . एन . एल . काळे , 
जिल्हा न्यायाधीश - ९ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची 
दिनांक जानेवारी २०१ ९ व दिनांक ४ जानेवारी २०१९ रोजीची 

एकूण 
२ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


३ 


कमलाकर अ . कोठेकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , 


५ 


जानेवारी 

२०१ ९ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एन . एल . काळे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -९ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश - ९ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


श्री . एन. एल. काळे , जिल्हा न्यायाधीश -९ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एच. एस . सातभाई , जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता. 


, 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ८६ / सन २०१९.- श्री . ए. पी . मोहिते , दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव यांना दिनांक २४ डिसेंबर २०१८ व 
दिनांक २६ डिसेंबर २०१८ रोजीची मंजूर करण्यात आलेली दोन 
दिवसांची किरकोळ रजा याद्वारे रद्द करयात येत आहे. त्याऐवजी त्यांची 
दिनांक २४ डिसेंबर २०१८ ते दिनांक २८ डिसेंबर २०१८ रोजीची 
एकूण पाच दिवसांची वैद्यकीय रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 


- 


श्री. एन. एल . काळे, जिल्हा न्यायाधीश -९ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले 
नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -९ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर , 


५ 


जानेवारी 

२०१९ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. पी. मोहिते यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १८०/ सन २०१ ९.- श्री . पी . व्ही . चतुर , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-४ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची 
दिनांक ७ जानेवारी २०१९ ते दिनांक ९ जानेवारी २०१९ 

रोजीची 

एकूण 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


श्री . ए. पी. मोहिते , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचे वरील नमूद रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस . एस. शिंदे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . व्ही . चतुर यांना तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-४ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . ए . पी . मोहिते , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर , २ जानेवारी २०१ ९. 


आदेश 


श्री . पी . व्ही . चतुर , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-४ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती के. व्ही . बोरा, जिल्हा न्यायाधीश 
१२ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ९ ६ / सन २०१९.- श्री . के . एम. कायंगुडे , 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांना दिनांक २ जानेवारी 
२०१९ ते दिनांक ४ जानेवारी २०१ ९ रोजीची एकूण तीन दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


श्री . पी. व्ही. चतुर , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -४ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . के . एम. कायंगुडे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
श्रीगोंदा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १ ९ ०/ सन २०१९.- श्रीमती ए. बी . निवारे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नेवासा यांची दिनांक ३ जानेवारी 
२०१९ ते दिनांक ५ जानेवारी २०१ ९ रोजीची एकूण तीन दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २ जानेवारी 
२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ७ जानेवारी २०१९ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


. 


श्री . के . एम. कायंगुडे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा 
यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे पदाचा अतिरिक्त न्यायिक 
कार्यभार श्रीमती पी . पी . भारसाकडे- वाघ , १५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री . पी . के . 
अहिर , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे . 


- 


, 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए. बी . निवारे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, नेवासा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . के. एम . कायंगुडे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


अहमदनगर , २ 

जानेवारी 

२०१९ . 


५ 


श्रीमती ए. बी. निवारे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नेवासा 
यांचे वरील रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक 
२ जानेवारी २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक जानेवारी 
२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळसंपेपर्यंत श्रीमती पी . व्ही . राऊत , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा यांचेकडे व दिनांक ५ 
जानेवारी २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ७ जानेवारी 
२०१९ कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . ए. ए. पाचरणे, ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता. 


, 


आदेश 


३ 


, 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १६१/ सन २०१९.- श्रीमती ए. एस . वानखडे, 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यांना दिनांक ३ जानेवारी 
२०१९ ते दिनांक ११ जानेवारी २०१९ रोजीची एकूण नऊ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २ जानेवारी 
२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १४ जानेवारी २०१९ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


श्रीमती ए. बी . निवारे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नेवासा या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर , २ जानेवारी २०१ ९ . 


, 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए . एस . वानखडे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, 
पाथर्डी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


श्रीमती ए. एस . वानखडे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी 
यांचे वरील रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . डी . जी . पटवे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १२४/ सन २०१ ९.- श्रीमती एम. वाय. डोईफोडे, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा यांची दिनांक ७ जानेवारी 
२०१९ व दिनांक ८ जानेवारी २०१ ९ रोजीची एकूण दोन दिवसांची 
वैद्यकीय रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एम. वाय. डोईफोडे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , नेवासा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


, 


श्रीमती ए . एस . वानखडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर , २ जानेवारी २०१९ . 


श्रीमती एम. वाय . डोईफोडे, सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, 
नेवासा यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . बी . यु. चौधरी , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


१ ९ 


श्रीमती एम. वाय. डोईफोडे, सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
नेवासा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते तर 
ते सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


श्री.एस. डी . पाटील , १२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . ए. ए. खंडाळे , १३ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता. 


अहमदनगर , ७ जानेवारी 

२०१ ९ . 


. 


श्री.एस. डी . पाटील, १२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते १२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


आदेश 


अहमदनगर , 


८ 


जानेवारी 

२०१ ९ . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १५१/ सन २०१९.- श्री . जी . व्ही . देशपांडे, 
६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१ जानेवारी २०१ ९ ते दिनांक ३ जानेवारी २०१ ९ रोजीची एकूण 

तीन 
दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . जी . व्ही. देशपांडे यांना ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


१७ 


जानेवारी २०१ ९ 


२०१९ रोजीची 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १५६ / सन २०१९.- श्रीमती एस. एस . पाटील , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
जानेवारी २०१९ 

ते दिनांक १ ९ 

एकूण 

तीन 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेचदिनांक 
१६ जानेवारी 

२०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २१ जानेवारी 
२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


श्री . जी . व्ही . देशपांडे , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एम . आर . जाधव , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता. 


. 


- 


श्री . जी . व्ही . देशपांडे , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले 
नसते तर ते ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . एस . पाटील यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , ८ 


जानेवारी 

२०१९ . 


- 


श्रीमती एस . एस . पाटील , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरील रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती आर . आर . देशपांडे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


१४ 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १५५/ सन २०१९.- श्री.एस. डी . पाटील , 
१२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
जानेवारी २०१ ९ ते दिनांक १६ जानेवारी २०१ ९ रोजीची एकूण 

तीन 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
११ जानेवारी २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १७ जानेवारी 
२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


श्रीमती एस . एस . पाटील, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


, 


सु. व्यं . माने , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 


अहमदनगर. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री.एस. डी . पाटील यांना १२ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत १२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


अहमदनगर , ८ जानेवारी २०१९ . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


अशी एकूण ३ (तीन) दिवसांची अर्जित रजा पुढे दिनांक ६ जानेवारी 
२०१९ चे रविवारचे सुट्टीस जोडून दिनांक २ जानेवारी २०१ ९ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ७ जानेवारी २०१९ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिक/ प्रशा-१/ महालक्ष्मी अबसेससंटाखे/ नोंदणी २४ / सन 
२०१ ९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका कर्जत , जिल्हा 
अहमदनगर हे जाहीर करतात की , महालक्ष्मी अभिनव बहुउद्देशीय 
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , दिघी , तालुका कर्जत ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व (नियम १ ९ ६१) चे 
कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली सहकारी संस्था असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० चे कलम १० (१) अन्वये 
या संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून तिचे उपवर्गीकरण 
इतर संस्था असे करण्यात येत आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / केजेटी / जीएनएल / ओ 
४५२०/ सन २०१ ९ , दिनांक जानेवारी २०१९ असा आहे . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जे . पी . झपाटे हे दिनांक ३ 
जानेवारी २०१९ ते ५ जानेवारी २०१ ९ या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक 
या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. [ महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३९ ( २ ) टीप-२ अन्वये.] 

श्री . जे . पी . झपाटे यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . एस. 
नायर , जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक यांचेकडेस 
ठेवण्यात आला होता . 

सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


or 


डॉ . अं . आ . वाघमारे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , तालुका 

कर्जत , 
जिल्हा अहमदनगर . 


नाशिक , ४ जानेवारी २०१ ९. 


, 


कर्जत , 


जानेवारी 

२०१ ९ . 


९ 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ रजा/ २११/ २०१९.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 


ते 


श्री . बी . एल . जोगदंड , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, नाशिक यांना दिनांक ९ जानेवारी 

२०१९ 

११ जानेवारी 
२०१ ९ पावेतो अशी एकूण ३ (तीन) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ८ 
जानेवारी २०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १४ जानेवारी २०१९ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


२ 


. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आस्था/ रजा/ १४३/ २०१९.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 

श्री . बी . एल . जोगदंड , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, नाशिक यांना दिनांक जानेवारी 

२०१९ ते ३ जानेवारी 
२०१९ पावेतो अशी एकूण २ ( दोन) दिवसांची परिवर्तित रजा कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे. 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जोगदंड हे दिनांक २ जानेवारी 
२०१९ ते ३ जानेवारी २०१९ या कालावधीत रजेवर गेले नसते , तर ते 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र न्यायाधीश, नाशिक या 
पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. [महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २) टीप -२ अन्वये.] 

श्री . जोगदंड यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . व्ही . एस . हिंगणे , 
तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -२ व सहायक सत्र न्यायाधीश, नाशिक यांचेकडेस 
ठेवण्यात आला होता . 
सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 
जानेवारी 

२०१९ . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जोगदंड हे दिनांक ९ जानेवारी 
२०१ ९ ते ११ जानेवारी २०१९ या कालावधीत रजेवर गेले नसते , तर ते 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , नाशिक या 
पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. [महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३९ ( २) टीप-२ अन्वये.] 

श्री . जोगदंड यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . व्ही . एस . हिंगणे, 
तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-२ व सहायक सत्र न्यायाधीश, नाशिक यांचेकडेस 
ठेवण्यात येत आहे. 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 
नाशिक , ७ जानेवारी २०१ ९ . 


नाशिक , 


२ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ रजा/ १४४/ २०१९.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 


क्रमांक आस्था / रजा/ २१२/ २०१ ९.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत. 


श्री . जे. पी. झपाटे , जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
नाशिक यांना दिनांक ३ जानेवारी २०१९ ते ५ जानेवारी २०१९ पावेतो 


श्रीमती एम . डी . कांबळे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, मालेगाव यांना दिनांक ३१ डिसेंबर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८, शके १९ ४१ 


२१ 


३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


२०१८ ते ३ जानेवारी २०१९ पावेतो अशी एकूण ४ ( चार ) दिवसांची 
परिवर्तित रजा मागे दिनांक २४ डिसेंबर २०१८ ते २९ डिसेंबर २०१८ 
चे हिवाळी सुट्टीस तसेच दिनांक ३० 

डिसेंबर 

२०१८ चे रविवारचे 
सुट्टीस जोडून कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम. डी . कांबळे हे दिनांक ३१ 
डिसेंबर २०१८ 

जानेवारी २०१ ९ या कालावधीत रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, मालेगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिल्या असत्या. [महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ 
मधील नियम ३ ९ ( २) टीप -२ अन्वये.] 


ते 


३ 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / दूध सं . नोंद ./ अधिसूचना/ ७५/ 
सन २०१९.- मी , रविंद्र र. पाटील , सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव अधिसूचित करतात की , नियोजित संतोष 
अप्पा दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , बाहुटे , तालुका 
पारोळा , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ 
( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे 
नियम , १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषि संस्था असे आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/पीआरएल/ एजीआर/( ओ)/ 
( डी )/ ९ ६१ / सन २०१ ९, दिनांक ७ जानेवारी २०१९ असा आहे. 
जळगाव, ७ जानेवारी २०१९. 


श्रीमती एम . डी . कांबळे यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए. के . 
देशमुख, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, मालेगाव यांचेकडेस ठेवण्यात आला होता. 


, 


आदेश 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 

रविंद्र म . जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नाशिक . 


नाशिक , 


७ 


जानेवारी 

२०१ ९ . 


- 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


क्रमांक जिदुवि / जळगाव/ सहकार / दूध सं. नोंद./ अधिसूचना/ ८१/ 
सन २०१९.- मी , रविंद्र र. पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतात की , नियोजित समृद्धी 
दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , कोळगाव , तालुका भडगाव , 
जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ ( १) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १० 
( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य 
कृषि संस्था असे आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ बीडीएन / एजीआर/ ( ओ )/ 
( डी )/ ९ ६२/ सन २०१९ , दिनांक ७ जानेवारी २०१ ९ असा आहे . 
जळगाव , ७ जानेवारी २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक वि -४/ एनएसके / एनएसके/ जीएनएल /( ओ)/ २३०/ ११८ / सन 
२०१९.- मी , गौतम बलसाणे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नाशिक याद्वारे दै. फुले शाहु आंबेडकर अटल नावीन्यपूर्ण सहकारी 
संस्था मर्यादित , नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी झाल्याचे व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाचे कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १० (१) नुसार वर्गीकरण सर्वसाधारण 
संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर 
करीत आहे . 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके / जीएनएल /( ओ) / 
२३० / सन २०१ ९ , दिनांक ८ जानेवारी २०१९ अन्वये असा आहे. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / दूध सं. नोंद./ अधिसूचना/ ९ ५/ 
सन २०१ ९.- मी , रविंद्र र . पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था ( दुग्ध), जळगाव अधिसूचित करतात की , जय हनुमान दूध 
उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , कजगाव , तालुका भडगाव , 
जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ (१ ) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम , १० 
( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य 
कृषि संस्था असे आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / बीडीएन/ एजीआर/( ओ)/ 
( डी)/९ ६३/ सन २०१ ९, दिनांक ९ जानेवारी २०१९ असा आहे . 
जळगाव , ९ जानेवारी 

२०१ ९ . 


गौतम बलसाणे , 
जिल्हा उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था , नाशिक. 


नाशिक , 


८ 


जानेवारी २०१ ९ . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१ ९ / वैशाख १२ - १८, शके १९ ४१ 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ रजा/ २८७/ २०१ ९.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 


३ 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार/ दूध सं. नोंद./ अधिसूचना/ ९ ७/ 
सन २०१ ९.- मी , रविंद्र र. पाटील , सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था ( दुग्ध), जळगाव अधिसूचित करतात की , श्री गजानन महाराज 
दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , भोरटेक खुर्द, तालुका 
पाचोरा , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ 
( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे 
नियम , १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषि संस्था असे आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ पीसीआर / एजीआर /( ओ)/ 
( डी )/ ९ ६४ / सन २०१ ९ , दिनांक ९ जानेवारी २०१९ असा आहे. 

रविंद्र र. पाटील , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव . 
जळगाव , ९ जानेवारी 

२०१९ . 


श्री . एम. बी . काळे , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निफाड 
यांना दिनांक जानेवारी 

२०१९ 

ते ५ जानेवारी २०१९ पावेतो अशी 
एकूण ३ ( तीन ) दिवसांची परिवर्तित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . बी . काळे हे दिनांक 
जानेवारी २०१९ ते ५ जानेवारी २०१ ९ या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते , तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , निफाड या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. [महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( वेतन) नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ (२) टीप-२ अन्वये. ] 

श्री . एम . बी . काळे यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . डब्ल्यू. 
उगले , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , निफाड यांचेकडेस ठेवण्यात आला होता . 

सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


, 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व प्रभारी प्रमुख जिल्हा व 

सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


नाशिक, ९ जानेवारी २०१ ९ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ रजा/ २८८/ २०१९.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 


६ 


दिनांक २१ 


. 


क्रमांक बी -२/ ६११२/ सन २०१८.- धुळे जिल्हा न्यायालयाचा कार्यालयीन 
आदेश पृष्ठांकन क्रमांक बी -२/ ५८६१/ २०१८ , दिनांक ११ डिसेंबर 
२०१८ अन्वये श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक २४ डिसेंबर २०१८ ते ३० 
डिसेंबर २०१८ पावेतो एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा, 
डिसेंबर २०१८ रोजीचेकार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३१ डिसेंबर 
२०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात आलेली होती . 

तथापि , श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, धुळे यांनी त्यांना मंजूर करण्यात आलेली दिनांक २७ 
डिसेंबर २०१८ ते दिनांक २९ डिसेंबर २०१८ 

पावेतो 
अर्जित रजा रद्द होऊन मिळावी म्हणून विनंती अर्ज सादर केल्याने , 
त्यांना मंजूर करण्यात आलेली दिनांक २७ डिसेंबर २०१८ ते दिनांक 
२ ९ डिसेंबर २०१८ 

पावेतो एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे रद्द 
करण्यात येत आहे. 

वरीलप्रमाणे दिनांक २७ डिसेंबर २०१८ ते दिनांक २ ९ डिसेंबर 
२०१८ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा त्यांचे रजेचे खाती जमा 
करण्यात यावी. 


. 


एकूण ३ दिवसांची 


श्री . एस . एस . पाटील , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक यांना दिनांक ७ जानेवारी 
२०१९ ते ८ जानेवारी २०१ ९ पावेतो अशी एकूण २ ( दोन) दिवसांची 
परिवर्तित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एस . पाटील हे दिनांक ७ 
जानेवारी 

२०१ ९ ते ८ जानेवारी २०१९ या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते, तर ते ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते. [महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम, १ ९ ८१ 
मधील नियम ३ ९ ( २) टीप -२ अन्वये.] 

श्री . एस. एस . पाटील यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . पी . एल . 
घुले , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , नाशिक यांचेकडेस ठेवण्यात आला होता. 
सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 

रविंद्र म . जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नाशिक . 


डॉ . सृष्टी निळकंठ, 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , धुळे व 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 


धुळे . 


धुळे , २७ डिसेंबर २०१८ . 


नाशिक , 


९ 


जानेवारी २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१ ९ / वैशाख १२ - १८, शके १ ९ ४१ 


२३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


वाचले.- ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 


१ ९ ६० 


चे कलम 


वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था 
असे आहे . 

किशोर पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चोपडा , जिल्हा जळगाव . 
चोपडा , ११ जानेवारी २०१ ९ . 


१८ . 


( २) या कार्यालयाचा अंतिम आदेश जावक क्रमांक आस्था / 

अंतिम आदेश / वेळोदे पिक / सन २०१५, दिनांक 

१ ९ ऑक्टोबर २०१५ . 
( ३ ) अवसायक श्री . डी . आर . पुरोहित , वेळोदे सहकारी 

पिक संरक्षण संस्था मर्यादित , वेळोदे, तालुका चोपडा , 
जिल्हा जळगाव यांचा दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०१८ 
रोजीचा प्रस्ताव . 


आदेश 


( ४ ) या कार्यालयाचा मसुदा आदेश जावक क्रमांक आस्थापना/ 

वेळोदे पिक / पुनर्जीवन/२०१८, दिनांक २२ ऑक्टोबर 
२०१८ . 


क्रमांक एनएसके / आरएसआर/ जीईएन / ओ / ४६२८ / अभिनव/ सन 
२०१८.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , येवला हे श्री अटल 
नावीन्यपूर्ण सहकारी संस्था मर्यादित , येवला, तालुका येवला, 
जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदणी झाल्याचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
कलम १२ (१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा क्रमांक 
१० (१) नुसार संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून 
उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर करीत 


आदेश 


आहे . 


क्रमांक आस्था/ वेळोदेपिक / पुनर्जीवन/१७८०/ २०१८.- मी, किशोर 
पाटील , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, चोपडा, जिल्हा जळगाव 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १८ अन्वये 
मला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार वेळोदे सहकारी पिक संरक्षण 
संस्था मर्यादित , वेळोदे, तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव या 
संस्थेचे पुनरूज्जीवन वाचावे क्रमांक १ ते ४ च्या आधारावर करीत 
आहे. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ वायएलए/ जीईएन / ओ / 
४६३८/ २०१८-१९ / सन २०१८ , दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१८ असा 
आहे. 


येवला, 


५ 


ऑक्टोबर 


२०१८ . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २४ डिसेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन 
मुद्रा ठसवून निर्गमित केला असे. 


चोपडा, 


२४ डिसेंबर 


२०१८ . 


आदेश 


, 


क्रमांक जेजीए/ सीडीए/ जीएनएल / ओ / १२७१/ ३४/ सन २०१९. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चोपडा, जिल्हा जळगाव याद्वारे 
अधिसूचित करतात की , याहामोगी माता आदिवासी बेरोजगारांची 
स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , चोपडा , तालुका 
चोपडा , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९ ६१ चा नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचा 
नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीडीए/ जीएनएल / ओ/ १२७१ / २०१९ , दिनांक 
११ जानेवारी २०१ ९ असा आहे. 


आदेश 
क्रमांक एनएसके / आरएसआर / जीईएन / ओ / ४६३९/ श्रीकृष्ण/ सन 
२०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , येवला हे श्रीकृष्ण 
अटल अभिनव सहकारी संस्था मर्यादित , येवला , तालुका येवला , 
जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदणी झाल्याचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा क्रमांक 
१० (१) नुसार संस्थेचे वर्गीकरण 

सर्वसाधारण संस्था असून 
उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर करीत 
आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / वायएलए / जीईएन/ ओ / 
४६३ ९/ २०१८-१९ / सन २०१८ , दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१८ असा 
आहे. 

एकनाथ प्र. पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , येवला , जिल्हा नाशिक . 
येवला , ५ नोव्हेंबर २०१८ . 


- 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE - 411 006. EDITOR : SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA. 


